RNINo . MAHBIL / 2012147976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - १ ९ ] 


शनिवार , जुलै ६ , २०१९ / आषाढ १५, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ९ 


असाधारण क्रमांक १९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


परिशिष्ट ७- ब 


क्रमांक कार्या-११ / नपा /निवडणूक/ आरआर-२९ ४/ २०१९ .-- मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / 
न.प. २०१६/ प्र.क्र . ०७/ का -०६, दिनांक ७ मे २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ ( सन १९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४०) ( यापुढे " सदर अधिनियम" म्हणून संबोधित केला) 
चे कलम १० ( १) नुसार मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , पुणे, यांचेकडील पत्र क्रमांक नपाप्र -१/निवडणूक/ 
कावि-२२३ / २०१९ , दिनांक २० मार्च २०१९ अन्वये सोबतच्या परिशिष्टात दर्शविलेप्रमाणे हातकणंगले नगरपंचायतीचे क्षेत्र जितक्या प्रभागांत 
विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करणेचे आणि मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र , मुंबई यांचेकडील 
क्रमांक रानिआ / नपा/ २०१६/ प्र.क्र . १० / का -०६, दिनांक १५ जून २०१६ चे पत्रासोबत प्राप्त नगरपंचायत प्रभाग रचना करणेबाबतचे सुधारीत 
आदेशाचे नियमाधारे प्रभाग आरक्षण सोडत दिनांक १० जून २०१९ रोजी आयोजित करून सदर सोडतीआधारे ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित 
जाती , अनुसुचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवणेत येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवणेत येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करणेत 
आले आहेत . 


. 


सदर अधिनियमाच्या कलम १० , पोट -कलम (१) च्या परंतुकाप्रमाणे आवश्यक असलेने, उक्त आदेशाचा मसुदा याद्वारे हातकणंगले 
नगरपंचायतीचे क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय , कोल्हापूर , हातकणंगले नगरपंचायत कार्यालय व हातकणंगले 
नगरपंचायत हद्दीतील सार्वजनिक वर्दळीच्या ठिकाणी प्रसिद्ध करणेत आला होता . त्यांस अनुसरून प्राप्त ५ हरकतींवर सुनावणी घेऊन त्या 
मा . निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार नसलेने त्या सर्व फेटाळणेत येऊन मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , पुणे विभाग, पुणे यांचे 
क्रमांक नपाप्र/ १/ प्र . र . अंतिम / कावि/ ४३७/ २०१९ , दिनांक २ जुलै २०१९ चे पत्रान्वये सदर सर्व हरकती निकाली काढून, मी, नंदकुमार 
काटकर, जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर उक्त अधिनियमाच्या कलम १० (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश 
देत आहे . 


आदेशाचा मसुदा 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( सन १९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
४०) च्या कलम ९, पोट- कलम (२) अन्वये मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन, पुणे यांचेकडील पत्र क्र.नपाप्र/ १/ 
निवडणूक/ कावि/ २२३ / २०१९, दिनांक २० मार्च २०१९ चे आदेशान्वये हातगणंगले नगरपंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या 
सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील स्त्रियांसह ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


( १ ) 


एच-१६१, भाग एक - अ ( असा.) (पु.वि.पु.) - १ ९ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ६ जुलै २०१९ / आषाढ १५ , 


शके १ ९ ४१ 


१ . 


निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 


१७ 


२ . 


अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 


.. 


३ 


- 


( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


.. 


५ 


३ . 


४ . 


स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) 
उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ) (ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती , व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे 
राहील. 


( अ) अनुसूचित जाती 


२ 


( ब) अनुसूचित जमाती 


( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ( अ. क्र . ३ समोरील नमूद 
केलेल्या जागा - अ.क्र . ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा). 


३ 

४ 


५ . 


८ 


२. ज्याअर्थी, आता मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील क्रमांक रानिआ /नप/ २०१६/ प्र.क्र .०७ / का -०६, दिनांक ७ मे 
२०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक ८ मे २०१९ च्या पत्रासोबतच्या परिशिष्टात 
दर्शविल्याप्रमाणे सदर अधिनियमांचे कलम १० , पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , नंदकुमार काटकर, 
जिल्हाधिकारी कोल्हापूर याद्वारे हातकणंगले नगरपंचायतीचे क्षेत्र जितक्या प्रभागांत विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती 
या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून या प्रभागांमध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांचेसाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील स्त्रियांसह) 
जागा राखून ठेवणेत येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करणेत आले आहेत . 


या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


एकूण लोकसंख्या 


जागा 


प्रभाग प्रभागाचे 
क्रमांक 

नाव , 
( Ward असल्यास 
No.) 


अनुसूची 
प्रभागाची 

प्रभागाची व्याती ( उत्तर, पूर्व 
अनुसूचित जातीची लोकसंख्या क्रमांक दक्षिण , पश्चिम ) ( Discription 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या (Seat of boundary of the 

No. ) ward ) ( North, East , 

South, West ) 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनु. जाती/ अनु. जमाती / 
नागरिकांचा मागास 
प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी 
( अनु. जाती/ अनु. जमाती/ 

नागरिकांच्या मागास 
प्रवर्ग स्त्रियांसाठी धरून) 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


६ 


७ 


८ 


एकूण 


अ.जा. 


अ.ज. 


१ 


प्रभाग 


७३९ 


१ ९ ३ 


४२ 


१ 


सर्वसाधारण महिला 


क्रमांक १ 


उत्तर : आळते गावची शीव 
पूर्व : इंगवले मळा रोड 
दक्षिण : रेल्वे लाईन 
पश्चिम : श्री दत्त शेतकरी सह . 

सूतगिरणी व माणगाववाडी 
शीव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ६ जुलै २०१९ / आषाढ १५, शके १ ९ ४१ 


سه 


अनुसूची -- चालू 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


एकूण 


अ.जा. 


अ.ज. 


२ 


प्रभाग 


७७३ 


९ ६ 


२८ 


१ 


उत्तर : कुंभोज फाटा ते आळते 


सर्वसाधारण 


क्रमांक २ 


शीव . 


पूर्व : अजित पाटील मळा ते 

कुंभोज रोड . 
दक्षिण : कोल्हापूर - सांगली रोड व 

रेल्वे लाईन 
पश्चिम : रामलिंग फाटा ते इंगवले 


मळा रस्ता. 


३ 


प्रभाग 


७६३ 


९ २ 


१ 


क्रमांक ३ 


उत्तर : कोल्हापूर - सांगली रोड 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
पूर्व : के . ई. टी . पी . टेक्सटाईल महिला. 

पार्क 
दक्षिण : रेल्वे लाईन . 
पश्चिम : स्वामी मळा ते लहान ओढा 


४ 


प्रभाग 


७३० 


२१६ 


२० 


१ 


अनुसूचित जाती 


क्रमांक ४ 


उत्तर : रेल्वे लाईन 
पूर्व : तारदाळ गावची शीव 
दक्षिण : मोरे पाणंद ते मुजारकी 


रोड . 


पश्चिम : पाचतिकटी ते ग्रामीण 


रुग्णालय रस्ता . 


५ 


प्रभाग 


८ ९ २ 


२८ 


१ 


उत्तर 


: बिरदेव मंदिर ते ग्रामीण 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


क्रमांक ५ 


रुग्णालय रस्ता . 


पूर्व : खानावळे मळा आतील रस्ता 
दक्षिण : श्रीनगर रोड 
पश्चिम : बिरदेव - जनावर दवाखाना 


रस्ता. 


६ 


प्रभाग 


७६० 


१०४ 


१ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


क्रमांक ६ 


उत्तर : रेल्वे लाईन 
पूर्व : ग्रामीण रुग्णालय रस्ता 
दक्षिण : पाचतिकटी रोड 
पश्चिम : इचलकरंजी रोड 


७ 


प्रभाग 


७२ ९ 


५२ 


९ 


१ 


सर्वसाधारण 


क्रमांक ७ 


उत्तर : रेल्वे लाईन 
पूर्व : इचलकरंजी रोड 
दक्षिण : पाचतिकटी रेल्वे स्टेशन 


रोड . 


पश्चिम : चव्हाण कॉलनी रस्ता. 


८ 


प्रभाग 


७७३ 


२१५ 


१ ९ 


१ 


सर्वसाधारण महिला 


क्रमांक ८ 


उत्तर : कोल्हापूर - सांगली रोड 
पूर्व : स्वामी मळा रोड ते 

लहान ओढा. 
दक्षिण : रेल्वे स्टेशन रोड 
पश्चिम : मोठा ओढा पात्र 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी, ६ जुलै २०१९ / आषाढ १५, 


शके १ ९ ४१ 


अनुसूची-- चालू 


२ 


ته 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


एकूण 


अ.जा. 


अ.ज. 


प्रभाग 


८१९ 


५७ 


१ 


उत्तर 


सर्वसाधारण महिला 


क्रमांक ९ 


: रेल्वे स्टेशन रोड 
पूर्व : शाहू कॉर्नर ते दर्गा रोड 
दक्षिण : गणेश मंदिर रस्ता 
पश्चिम : माणगाववाडी शीव 


१० 


प्रभाग 


८६१ 


७५ 


१३ 


१ 


उत्तर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
महिला . 


क्रमांक १० 


: गणेश मंदिर रस्ता व 

मांगुरे गल्ली रस्ता . 
: नगरपंचायत रस्ता ते 

पाचतिकटी रस्ता. 
दक्षिण : विठ्ठलमंदिर नृसिंहमंदिर 


पूर्व 


रस्ता. 


पश्चिम : सतीश पाटील यांची 

शेतजमीन . 


११ 


प्रभाग 


७८५ 


१२ 


११ 


१ 


उत्तर 


सर्वसाधारण 


क्रमांक ११ 


: स्टेशन रोड 
पूर्व : इचलकरंजी रोड 
दक्षिण : मांगुरे शेटके बोळ रस्ता 
पश्चिम : शाहू कॉर्नर दर्गा रोड 


१२ 


प्रभाग 


८३० 


४८ 


१ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
महिला. 


क्रमांक १२ 


उत्तर : मारुती मंदिर रोड 
पूर्व : इचलकरंजी रस्ता 
दक्षिण : खोतगल्ली रस्ता 
पश्चिम : शिवाजी तालीम - जैन मंदिर 

ते नृसिंह मंदीर रस्ता . 


१३ 


प्रभाग 


८६६ 


२५ 


१ 


उत्तर 


: पाचतिकटी बिरदेव मंदिर 


सर्वसाधारण 


. 


क्रमांक १३ 


रस्ता. 


पूर्व 


: बिरदेव मंदिर ते खानावळे 


मळा रस्ता . 


दक्षिण : विजय सॉ मिल ते जगताप 

मळा ओघळ पाणंद. 
पश्चिम : हातकणंगले इचलकरंजी रोड 


१४ 


प्रभाग 


८३४ 


५०६ 


५ 


१ 


अनुसूचित जाती महिला 


क्रमांक १४ 


उत्तर : लक्ष्मी इंडस्ट्रीज रस्ता 
पूर्व : इचलकरंजी रोड व 

तारदाळ शीव . 
दक्षिण : कोरोची गल्ली शीव 
पश्चिम : बाळू पाटील घरालगत 

रस्ता व ओघळ . 


१५ 


प्रभाग 


८१० 


४७५ 


२ 


१ 


अनुसूचित जाती महिला 


क्रमांक १५ 


उत्तर 

: खोतगल्ली रस्ता 
पूर्व : बाळू पाटील मळा रस्ता 
दक्षिण : कुलकर्णी मळा पाणंद रस्ता 
पश्चिम : शिवाजी तालीम - काळे पाणंद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ६ जुलै २०१९ / आषाढ १५, शके १ ९ ४१ 


५ 


अनुसूची -- चालू 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


एकूण 


अ.जा. 


अ.ज. 


१६ 


प्रभाग 


८६० 


६१ 


१० 


१ 


सर्वसाधारण महिला 


क्रमांक १६ 


उत्तर : नृसिंह मंदिर रोड 
पूर्व : जैन मंदीर डाके घर 

रस्ता. 
दक्षिण : लक्ष्मी इंडस्ट्रीज रोड 
पश्चिम : खालची गल्ली दादीभाई 

शेख ते निगवे मळा 
पाणंद रस्ता. 


: 


१७ 


प्रभाग 


८५५ 


६ ९ 


८२ 


१ 


सर्वसाधारण 


क्रमांक १७ 


उत्तर : निगवे पाणंद ते लेंडूर ओघळ 
पूर्व : काळे पाणंद रस्ता 
दक्षिण : लक्ष्मी इंडस्ट्रीज ते 

कोरोची रोड. 
पश्चिम : रासपीट डोंगर दत्त 

मंदिर . 


नंदकुमार काटकर , 
जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर . 


- 


कोल्हापूर , ४ जुलै २०१९ . 


BY COLLECTOR 


Schedule 7 - A 


No. DESK - XI/HA.NP /RR -294 /E /2019. — In exercise of the powers conferred on him by Order No. 
SEC /N.P - 2016 /C.R.07 /DESK - 06 , dated 7th May 2016 by the Hon . State Election Commissioner, 
Maharashtra, under sub-section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (hereinafter referred to as " the said Act") it is proposed 
as per sanction accorded by Hon . Divisional Commissioner alias Regional Director, Municipal 
Administration , Pune Division , Pune vide his letter No. NAPAPRA/ 1/NIVADNUK /KAVI/223 /2019 , dated 
20th March 2019 to fix for the Hatkanangale Nagarpanchayat, the number and the extent of the wards 
into which the said Nagar Panchayat area shall be divided and as per provisions in the rules, received 
alongwith the letter from Hon . State Election Commissioner,Maharashtra ,Mumbai vide their letter No. 
SEC / N.P- 2016/ C.R.10/ DESK- 06, dated 15th June 2016, for formation of single member wards for 
Nagar Panchayat, the lots for ward reservation were drawn on 10th June 2019 and accordingly the 
wards reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women 
(including Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens ), 
as the case may be , are as shown in the Schedule to this Order. 

The said Draft Order was published , at Collector Office, Kolhapur, Hatkanangale Nagar Panchayat 
and prominent public places in Hatkanangale Nagar Panchayat, as required by the provison to sub 
section (1) of Section 10 of the said Act for the information of all the residents of the Hatkanangale 
Nagar Panchayat, and after giving due hearing to the five objections received by me in respect of the 
said draft and all these objections were rejected as these were not according to the order of the Hon . 
State Election Commission , Maharashtra , Mumbai, after getting approval of Divisional Commissioner 
alias Regional Director, Municipal Administration , Pune Division , Pune vide his letter No. Kramank : 
NAPAPRA/ 1/ PR.RANTIM/KAWI / 437/ 2019, dated 2nd July 2019 , I, Nandkumar Katkar, Collector, Kolhapur 
District, in exercise of the powers conferred me by sub - section ( 1) of Section 10 of the said act hereby 
make the following order namely. 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ६ जुलै २०१९ / आषाढ १५ , 


शके १ ९ ४१ 


Order 


.. 


5 


.. 


Whereas , the Commissioner alias Regional Director, Municipal Administration , Pune Division , 
Pune vide Order NAPAPRA / 1 /NIVADNUKIKAVI/223 /2019 , dated 20th March 2019 issued under Section 
9 (2 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panachayats and Industrial Townships Act, 1965 
(Mah.Act No. XL of 1965) has fixed for the Hatkanangale Nagar Panchayat, the number of Councillors 
to be elected and the number of seats reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens and Women (including the number of seats reserved for Women belonging 
to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens ) as shown below.— 
( 1) The number of councillors to be elected 

... 17 
(2 ) The number of seats to be reserved , 
( a ) For the Scheduled Castes 

3 
( b ) For the Scheduled Tribes 

-- 
( C ) For the Backward Class of Citizens 
( 3 ) The total number of seats to be reserved for Women (including the number of 

9 
seats reserved for Women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , 
Backward Class of Citizens). 
(4 ) Out of seats at serial No.3 , the number of seats reserved for Women belonging to 
the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens from 
amongst the seats reserved for Scheduled Castes , the Scheduled Tribes, Backward 
Class of Citizens as shown in the item at serial No. 2 (a ), (b ) and (c ) respectively are 
as under. 
( a ) For the Scheduled Castes 

. 2 
( b ) For the Scheduled Tribes 

-- 
(C ) For the Backward Class of Citizens 

... 3 
( 5 ) Number of seats reserved for Women as General category (number of seats at 4 
serial number 3 minus number of seats at serial number 4 ). 

2. Now , therefore, in exercise of the powers conferred by the Order No. SEC /N.P - 2016 /C.R.07 / 
DESK - 06 , dated 7th May 2016 by the State Election Commissioner, Maharashtra and as per the 
schedule shown in their letter, dated 8th May 2019 , I, Nandkumar Katkar, Collector Kolhapur, fix for 
the Hatkanangale Nagar Panchayat, the number and the extent of the wards into which the said Nagar 
Panchayat shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled 
Castes, the Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens and women ( including Women belonging 
to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) as the case may be , 
are as shown in the schedule . 

3. Hence , the ward reservation for Hatkanangale Nagar Panchayat as mentioned herein , shall take 
effect for the purpose of the next general elections held immediately following the date of this order. 

Schedule 
Ward Name Total Population of Seat 

Discription of Reservation Category, 
No. the Wards SC and ST, No. 

Boundary of the SC , ST, BCC Women 
Ward Population 

Ward ) 

in SC , ST, BCC 


No. 


if any 


1 


2 


6 


7 


8 


3 
Total 


4 
SC 


5 
ST 


739 


193 


42 


Ward 
No. 1 


1 North 

East 
South 
West 


: Alate Gavchi Shiv GeneralWomen 
: Ingavale Mala Road 
: Reilway Line 
: Sri Datta Shetkari 

Sutgirani/Mangaonwadi 
Shiv . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ६ जुलै २०१९ / आषाढ १५, शके १ ९ ४१ 


19 


Schedule - contd . 


1 


2 


LO 


6 


7 


8 


w 


4 
SC 


Total 


ST 


2 


773 


96 


28 


1 North 


Ward 
No. 2 


East 


: Kumbhoj Fata to Alate General 

Shiv . 
: Ajit Patil Mala to 

Kumbhoj Road . 
: Kolhapur Sangali 

Road Railway Line . 
: Ramling fata to 

Ingavale Mala Road. 


South 


West 


3 


763 


92 0 


1 North 


Ward 
No. 3 


Backward Class of 
Citizen (Women ) 


East 
South 
West 


: Kolhapur- Sangali 

Road . 
: KETP Textile Park 
: Railway Line 
: SwamiMala to Lahan 

Odha . 


4 


730 


216 


20 


Scheduled Caste 


Ward 
No. 4 


1 North 

East 
South 


: Railway Line 
: Tardal gavachi Shiv 
: More Panand to 

Mujarki Road . 
: Pachtikati to gramin 

Rugnalay Road 


West 


5 


892 


28 0 


1 North 


Ward 
No. 5 


Backward Class of 
Citizen . 


East 


: Birdev Mandir to 

Gramin Rugnalay. 
: Kanavale Mala Atil 

Road . 
: Shrinagar Road 
: Birdev - Janavar 

Davakhana Road. 


South 
West 


6 


760 


104 


0 


Ward 
No. 6 


1 North 

East 


Backward Class of 
Citizen . 


: Railway Line 
: Gramin Rugnalay 

Road . 
: Pachtikati Road 
: Ichalkaranji Road . 


South 
West 


7 


729 


52 9 


General 


Ward 
No. 7 


1 North 

East 
South 


: Railway Line 
: Ichalkaranji Road 
: Pachtikati Railway 

Station Road 
: Chavan Colony Road 


West 


8 


773 


215 


19 


Ward 
No. 8 


1 North 

East 


: Kolhapur- Sangali Road General Women 
: SwamiMala Road to 

Lahan Odha . 
: Railway Station Road 
: Motha Odha Patra 


South 
West 


9 


819 


57 0 


Ward 
No. 9 


1 North 

East 


: Railway Station Road General Women 
: Shahu Corner to 

Darga Road . 
: Ganesh Mandir Road 
: Mangoanwadi Shiv 


South 
West 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ६ जुलै २०१९ / आषाढ १५ , 


शके १ ९ ४१ 


Schedule - contd . 


2 


3 


LO 


6 


7 


8 


Total 


4 
SC 
75 


ST 
13 


10 


861 


1 North 


Ward 
No. 10 


East 


: Ganesh Mandir Road Backward Class of 

to Mangure Galli Road . Citizen (Women ). 
: Nagarpanchayat Road 

to Pachtikati Road . 
: Vitthal Mandir Nrusinh 

Mandir Road . 
: Satish Patil Shetjamin 


South 


West 


11 


785 


12 


11 


Ward 
No. 11 


1 North 

East 
South 


: Railway Station Road General 
: Ichalkaranji Road 
: Mangure Shetake 

Bol Road . 
: Shahu Corner Darga 

Road . 


West 


12 


830 


48 


0 


Ward 
No. 12 


1 North 

East 
South 
West 


Backward Class of 
Citizen (Women ). 


: Maruti Mandir Road 
: Ichalkaranji Road 
: Khotgalli Road 
: Shivaji Talim - Jain 

Mandir to Nrusinh 
Mandir Road . 


13 


866 


25 


0 


1 North 


Ward 
No. 13 


East 


: Pachtikati Birdev General 

Mandir Road . 
: Birdev Mandir / 

Khanavale Mala Road . 
: Vijay Saw -Mill to Jagtap 

Mala Oghal Panand . 
: Hatkanangale 

Ichalkaranji Road . 


South 


West 


14 


834 


506 


5 


Ward 
No. 14 


1 North 

East 


: LaxmiIndustries Road Scheduled Caste 
: Ichalkaranji Road to (Women ). 

Tardal Shiv . 
: Korochi galli Shiv 
: Balu Patil Road to 

Oghal. 


South 
West 


15 


810 


475 


2 


Ward 
No. 15 


1 North 

East 
South 


: Khotgalli Road Scheduled Caste 
: Balu Patil Mala Road ( 

Women ). 
: Kulkarni Mala Panand 

Road . 
: Shivaji Talim Kale 

Panand . 


West 


16 


860 


61 


10 


Ward 
No. 16 


1 North 

East 


South 
West 


: Nrusinh Mandir Road General Women 
: Jain Mandir Dake Ghar 

Road . 
: Laxmi Industries Road 
: Khalachi Galli Dadibhai 

Shekh Nigave Mala 
Panand Road . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ६ जुलै २०१९ / आषाढ १५, शके १९ ४१ 


S 


Schedule - contd . 


2 


3 


LO 


6 


7 


8 


Total 
855 


4 
SC 
69 


ST 
82 


17 


1 North 


General 


Ward 
No. 17 


East 
South 


: Nigave Panand to 

Lendur Oghal. 
: Kale Panand Road 
: Laxmi Industries to 

Korochi Road 
: Raspit Dongar Datta 

Mandir. 


West 


NANDKUMAR KATKAR , 

Collector, Kolhapur. 


Kolhapur, 4th July 2019. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJ MANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


